अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता व बांधकामाकरिता निधी 
उपलब्ध करणेबाबत..... 

सन २०२२-२३ करिता निधी वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः TAY २०२२/प्र.क्र.४३/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/प्र.क्र.१५/का.८, 
दि.०२ मार्च, 2090, 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 
दि.२० डिसेंबर, २०११. 
३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०१२/प्र.क्र.१६८/का.८, 
दि.२१ जून, २०१३. 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०१२/प्र.क्र.१६८/का.८, 
दि.२८ जुले, २०१५. 
५. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगु-२०१४/प्र.क्र.११०/का.८,दि.२ जून, २०१५ 
६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 
७. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगू-२०१४/प्र.क्र.११०/का.८,दि.६ मे, २०२२ 


प्रस्तावना - 


राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी 
वसतिगृहे बांधण्याबाबत संदर्भांकित क्रमांक १ येथील दिनांक २ मार्च, २०१० चा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक 
मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती संदर्भाकित क्रमांक २ येथील दिनांक २० डिसेंबर, 
२०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबतची कार्यपध्दती संदर्भांकित 
क्रमांक ३ व ४ येथील दिनांक २१ जून, २०१३ व दिनांक २८ जुले, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयांन्वये 
निश्चित करण्यात आली आहे. 
२. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाचे व्यवस्थापन व 
बांधकामासाठी सन २०२२-२३ करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२२/प्र.क्र.४३/का.८ 


समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली रु.३५,०५,४९,०००/- (अक्षरी रुपये पस्तीस कोटी पाच लाख एकोणपन्नास हजार 
फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये 
शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली येथील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थिनींकरीता १०० प्रवेश क्षमतेच्या वसतिगृहास फर्निचर व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता 
रु.९६,६६,३९१/-एवढया रकमेच्या अंदाजपत्रकास तसेच वसतिगृहाच्या बांधकामासाठीच्या 
निविदेतील बचत रु.४९,८३,०००/-मधून वसतिगृहाच्या फर्निचर खरेदी व संरक्षक भिंत 
बांधकामाकरीता खर्च करण्यास शासन निर्णय दि. ६ मे, २०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेस अनुसरुन उर्वरीत निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता असलेल्या वित्तीय बंधनाच्या मर्यादेस अनुसरुन शासकीय 


तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगळी येथील अल्पसंख्याक समाजातीळ उच्च शिक्षण घेणा-या 


विद्यार्थिनींकरीता १०० wear क्षमतेच्या वसतिगृहास फर्निचर व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता 
खालीलप्रमाणे निधी वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाचा निधी 
वसतिगृहास फर्निचर व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता 
१. ।'शासकीोय तंत्रनिकेतन, मिरज, जि.सांगली रु.४६,८३,३९१/- 
(अक्षरी रुपये सेहेचाळीस लाख त्र्याऐंशी हजार तीनशे एक्क्याण्णव फक्त) एकूण रु.४६,८३,३९१/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली यांनी 


अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहास फर्निचर व संरक्षक भिंत बांधकामाकरीता एकूण 
रु.४६,८३,३९१/-एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून आहरण व संवितरण करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

ठैः सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, सांगली यांचेकडे सुपूर्द करण्यात येत असून याकरीता 
जिल्हाधिकारी, सांगली हे नियंत्रक अधिकारी आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी -आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 

४. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावे व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. ऐं केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२२/प्र.क्र.४३/का.८ 


प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) विहित मुदतीत शासनास आणि महालेखापाल कार्यालयास सादर 
करण्याची आणि महालेखापालांच्या SEI खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, 
सांगली यांची राहील. तसेच अतिप्रदान व अखर्चित निधी परतावा शासनास भरणा (जमा) करण्याबाबत 
वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार संबधित जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. 


५. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ७./.0. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा / CAG 
च्या निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व शार्तींचा भंग होणार नाही याची दक्षता संबधित 
जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, सांगली यांनी शासनाने 
यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे 
निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्कम चाळू आर्थिक वर्षात 
उपयोगात आणणे आवश्‍यक राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार 
नाही. 


६. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, 
२०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (09) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील 
वसतीगृहाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षातर्गत 
सन २०२२-२३ करिता उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील 
अट क्र.२७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. 
अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ मधील कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२२०९१६१२२०३७०८१४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by ASHARANI UTTAM PATIL 
A S H A R A N | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVI MENT DEPARTMENT, 
2.54. '51b2c8055022d1 e34bdfSfdf8e58 1 dff6b179e5724ad065622689aa 
U TI p T | [_ =400032, ५०10105110 


ostalCode: 


arashtra, 

B4DCBODD820E82DC7 14DA83856D0A35267 1BOE2A 
141 , cn=ASHARANI UTTAM PATIL 
Date: 2022.09.16 12:23:17 +05'30° 


(आ.उ.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 
२) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 
३) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ २०२२/प्र.क्र.४३/का.८ 


जिल्हाधिकारी, सांगली 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, मिरज, सांगली 

अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी 
उक्त रकमा संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

९) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय-१) मंत्रालय, मुंबई 

qo) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

११) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


9८ 


Cc 
— 
a <-> ६८<.> ६-2 


&, ८:८४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


